निम्नश्रेणी लघुलेखक पदावरुन उच्चश्रेणी 
लघुलेखक पदावर निव्वळ तात्पुरत्या स्वरुपात 
पदोन्नती देणेबाबत ..... 


महाराष्ट्र शासन 
सामान्य प्रशासन विभाग 
शासन आदेशा क्रमांक : एएससी १५२२/प्र.क्र.६९/१४-अ, 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 
तारीख: २५ ऑगस्ट, २०२२ 


आदेशा 


सन २०२१-२०२२ या निवडसूची वर्षामध्ये मंत्रालयीन विभागातील खालील निम्नश्रेणी लघुलेखक 
(गट (ब) अराजपत्रित - वेतनश्रेणी एस-१४ रु.३८,६००-१,२२,८००/- यांना उच्चश्रेणी लघुळेखक 
(गट (ब) अराजपत्रित- वेतनश्रेणी एस १५ रु.४१,८०० - १,३२,३००/-) पदावर या आदेशाद्वारे विहित अटींच्या 
अधिनतेने निव्वळ तात्पुरत्या स्वरुपात पदोन्नती देण्यात येत आहे. तसेच सदर निम्नश्रेणी लघुलेखक यांची 
पदोन्नतीनंतरची पदस्थापना त्यांच्या नावासमोर स्तंभ-५ मध्ये दर्शविलेल्या विभागामध्ये करण्यात येत आहे. 


अ. क्र. | निम्नश्रेणी लघुलेखकाचे | व्यक्तीचा सध्याचा विभाग उच्चश्रेणी लघुलेखक 
नांव प्रवर्ग पदावर पदोन्नती नंतरचा 
विभाग 
i | २ ३ i. ५ 
णं श्रीमती अ.ज.राणे (A) खुला | सार्वजनिक बांधकाम विभाग | सहकार,पणन व वस्त्रोद्योग 
विभाग 
२ श्रीमती सा.सं.मोंडकर (म) | विमाप्र ल्य विकास,रोजगार व | गृह विभाग 
टा विभाग 
३  श्री.ज.द.कुलकर्णी (इ) खुला विधि व न्याय विभाग सामान्य प्रशासन विभाग 
४  श्री.अ.ग.लहाने (इ) अजा य शिक्षण व क्रोडा विभाग | वित्त विभाग 
५ श्रीमती सो.सं.पिलारे (इं) | इमाव नियोजन विभाग विधि व न्याय विभाग 
६ श्रीमती शि.अं.थोटे (इ) खुला वेद्यकीय शिक्षण व औघधी आदिवासी विकास विभाग 
ये विभाग 
७  श्री.कि.शा.भोई (म) भज(ब) सामान्य प्रशासन विभाग पाणी पुरवठा व स्वच्छता 
विभाग 
८ श्रीमती रु.य.डोंगरे (इ) अजा मान्य प्रशासन विभाग सामान्य प्रशासन विभाग 
९ श्री.पं.ज्ञा.सावदेकर (म) अजा माजिक न्याय व faery | सामाजिक न्याय व विशेष 
य्य विभाग सहाय्य विभाग 
| qo | o श्री.सं.सो.घुटे (म) अज विधिव न्याय विभाग मृद व जलसंधारण विभाग 
a १ श्रीमती &.fa.2tech (म) भज(क) उद्योग, ऊर्जा व कामगार उद्योग, ऊर्जा व कामगार 
विभाग विभाग 
१२ श्री.अ.उ.राठोड (मो विजा(अ) | नियोजन विभाग नियोजन विभाग 


शासन आदेडा क्रमांकः एएससी १५२२/प्र.क्र.६९/१४-अ, दि. २५-०८-२०२२ 


२. मा.उच्च न्यायालय, मुंबई यांनी रिट याचिका क्र.२७९७/२०१५ मध्ये दि.४.८.२०१७ रोजी दिलेल्या 
निर्णयाविरोधात राज्य शासनाने मा. सर्वोच्च न्यायालयात विशेष अनुज्ञा याचिका क्र.२८३०६/२०१७ दाखल केलेली 
याचिका अद्याप प्रलंबित आहे.सामान्य प्रशासन विभाग/ कार्यासन १६ ब॒ यांच्या शासन निर्णय दिनांक ०७.०५.२०२१ 
मधील तरतुदीनुसार पदोन्नतीच्या कोट्यातील सर्व रिक्‍त पदे दिनांक 24.04.2008 च्या स्थितीनुसार निव्वळ 
तात्पुरत्या स्वरुपात सेवाज्येष्ठतेनुसार मा.सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाच्या अधीन राहून भरण्यात येत आहेत. 

३. सदर निम्नश्रेणी लघुळेखकांची उच्चश्रेणी लघुलेखक पदावरील तात्पुरती पदोन्नती खालील अटींच्या 
अधीन राहून करण्यात येत आहे. 


१) 


2) 


सदरची पदोन्नती ही प्रशासकीय निकड म्हणून तात्पुरत्या स्वरुपातील तदर्थ पदोन्नती राहील. 


सदर पदोन्नत्या, सद्य:स्थितीत निम्नश्रेणी लघुलेखक या पदाच्या ज्येष्ठता यादीबाबत कोणतेही 
न्यायालयीन प्रकरण प्रलंबित नाही, तसेच या ज्येष्ठता यादीस आव्हानित देखील करण्यात आलेले 
नाही ही वस्तुस्थिती विचारात घेऊन केवळ तात्पुरत्या/तदर्थ स्वरुपात देण्यात येत आहेत. 


सदर तदर्थ पदोन्नती तात्पुरत्या स्वरुपात असून सदर पदावर संबंधितांचा कायमस्वरुपी धारणाधिकार 
राहणार नाही. 


सन २०२१-२०२२ या निवडसूची वर्षाकरिता पात्र निम्नश्रेणी लघुलेखक यांची निवडसूची तदर्थ 
स्वरुपाची असून उच्चश्रेणी लघुलेखक पदावरील पदोन्नत्या ह्या तात्पुरत्या स्वरुपाच्या आहेत. 
परिणामी निवडसूचीतील निम्नश्रेणी लघुलेखकांना उच्चश्रेणी लघुलेखक या नियमित पदाचे व सेवा 
ज्येष्ठतेचे कोणतेही हक्क मिळणार नाहीत. 


संबंधित निम्नश्रेणी लघुलेखक यांनी उच्चश्रेणी लघुलेखक पदावरील तदर्थ पदोन्नती न स्विकारल्यास 
सामान्य प्रशासन विभाग, शासन निर्णय, क्र. एसआरव्ही-२०१५/प्र.क्र.३०३/का.१२, दिनांक 
१२.०९.२०१६ अन्वये त्यांचे नांव सन 2029-2022 या वर्षीच्या निवडसूचीतून काढून टाकण्यात येईल 
व पुढील दोन वर्षी होणाऱ्या निवडसूच्यांमध्ये त्यांच्या नावाचा विचार न करता तिसऱ्या वर्षाच्या 
निवडसूचीत उच्चश्रेणी लघुलेखक पदावरील तदर्थ पदोन्नतीसाठी त्यांची पात्रता तपासण्यात येईल. 


६) सदर निम्नश्रेणी लघुलेखक यांची उच्चश्रेणी लघुलेखक पदावरील तात्पुरती पदोन्नती ही 
त्यांच्याविरुध्द प्रस्तुत आदेशाच्या दिनांकापर्यंत कोणत्याही प्रकारची विभागीय चौकशी सुरु 
झालेली नाही वा प्रस्तावित नाही या धारणेच्या अधीन राहून देण्यात येत आहे. संबंधित विभागाने 
याची खातरजमा करावी. 

७) सदर पदोन्नती मा.सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केलेली विशेष अनुज्ञा याचिका क्र.२८३०६/२०१७ 
मध्ये होणाऱ्या न्यायनिर्णयाच्या अधीन राहून करण्यात येत आहे. 

८) सदर पदोन्नती मा.उच्च न्यायालय, मुंबई येथील प्रलंबित असलेले रिट fader (स्टॅम्प) 
क्र.१०८७६/२०२१, रिट पिटीशन (ER) क्र.१०८७८/२०२१ यामधीळ आय.ए स्टॅम्प) 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन SSS क्रमांकः एएससी १५२२/प्र.क्र.६९/१४-अ, दि. २५-०८-२०२२ 


क्र.१०९११/२०२१ व १०९१०/२०२१ तसेच रिट AAA (स्टॅम्प) क्र.१०९०९/२०२१ मध्ये होणाऱ्या 
न्यायनिर्णयाच्या अधीन राहून करण्यात येत आहे. 


४. हे आदेश तत्काळ अंमलात येतील. उच्चश्रेणी लघुलेखक पदावर पदोन्नत झालेल्या निम्नश्रेणी लघुलेखक 
यांना संबंधित विभागाने तत्काळ कार्यमुक्त करावे. तसेच पदोन्नत निम्नश्रेणी लघुलेखक यांनी पदस्थापना केलेल्या 
विभागात तत्काळ रूजू व्हावे. संबंधित विभागांनी कार्यमुक्त केल्याचे तसेच रुजू करुन घेतल्याच्या आदेशाच्या प्रती 
या विभागास पाठवाव्यात. 


५. सदर शासन आदेशा महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२२०८२५१२२९४७१८०७ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने, 
GAJANAN Et 
BHIMRAO GURAV = 
(ग. भि. गुरव) 


अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रति, 
संबंधित निम्नश्रेणी लघुलेखक (संबंधित मंत्रालयीन विभागामार्फत) 


प्रत, 

१. अन.मु.स./प्र.सस./सचिव, संबंधित मंत्रालयीन प्रशासकीय विभाग 

२. सह/उप सचिव (आस्थापना), संबंधित मंत्रालयीन प्रशासकीय विभाग. 
३. निवडनस्ती. 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


